तंत्रज्ञान अभियान अंतर्गत बियाणे व लागवड 
साहित्य उप अभियान या केंद्र पुरस्कृत 
योंजनेंतर्गत ग्राम बिजोत्पादन कार्यक्रम सन 
२०२१-२२ मध्ये राबविण्याकरीता अनुसुचित 
जमाती संवर्गाकरीता निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : योजना ३३२१/ प्र.क्र.१३५/१-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ जानेवारी, २०२२ 


संदर्भ : कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. योजना ३३२१/ प्र.क्र.१३५/१-अे, दि.२५.११.२०२१ 


शुध्दीपत्रक-: 
संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये परि.क्र.०३ पुढीलप्रमाणे समाविष्ट करण्यात येत आहे- 
परि.क्र.०३- 
सदर योजनेकरिता आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे नियंत्रण 
अधिकारी म्हणुन व त्यांचे कार्यालयातील सहाय्यक संचालक, लेखा -१ यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


2) सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०१२४१२४३२४६५०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Umesh Narayan 
Chandiwade 


(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
४. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर . 
८. सहाय्यक संचालक, लेखा -१, कृषि आयुक्‍तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. अवर सचिव (व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.कार्यासन अधिकारी (कार्या-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रलाय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


